"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे" या 
कंपनीकरिता "आहरण व संवितरण अधिकारी" व 
"नियंत्रक अधिकारी" घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२०/प्र.क्र.७५/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन पत्र क्र. सी.बी.सी.१०/२०१७/ 
प्र.क्र.०२ भाग -१/मावक दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१८ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -बीसीसी-२०२० /प्र.क्र.२९५ /१६-ब, 
दि.०९ ऑक्टोबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 

सामाजिक न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन पत्रान्वये "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे" या कंपनीची कंपनी कायदा, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत 
शासकीय कंपनी स्थापना करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिळेळी आहे. तसेच इतर बहुजन कल्याण 
विभागाचा झासन निर्णय क्र.सारथी २०२०/प्र.क्र.३८(भाग-२)/महामंडळे दि.१४ सप्टेंबर २०२० व सामान्य 
प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.२९५/१६-ब दि ९ ऑक्टोबर २०२० व्दारे "छत्रपती 
शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे" नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत 
करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे" या कंपनीसाठी "आहरण व संवितरण अधिकारी" व "नियंत्रक अधिकारी" घोषित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक सारथी -२०१९ /प्र.क्र.११७ (भाग- 
२) /महामंडळे दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२० या शासन निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत असून नियोजन 
विभागाच्या या शासन निर्णयाअनुसार "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी)", या कंपनीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी "मागणी क्रमांक ओ-२ , लेखाडीर्ष (२२२५ 
एफ-५२१)" या उिद्यष्टांसाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" तसेच "व्यवस्थापकीय संचालक, 
छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे" यांना "नियंत्रक अधिकारी" 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२०/प्र.क्र.9७५/का.१४२५ 


महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥959॥[॥8.90५.॥ या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१८१६५९३९१११६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Deepak 
Shivajirao Desai * 


(दी. शि. देसाई ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 
१.महालेखापाल, महाराष्ट्र १, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 


(सारथी), पुणे 

३. खाजगी सचिव,मा.उपमुख्यमंत्री (Ao) मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

४. खाजगी सचिव मा.राज्यमंत्री (ae) मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

८. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. वरिष्ठ स्वीय सहायक अ.मु.स.(नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


